राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा वितरित 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्रास्व २०२३/प्र.क्र.५३३/०२/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३ 


वाचा - 
शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांकः राग्रास्व २०२३/प्र.क्र.५३ /०२/आस्था-१५,दि. ०५ जुले, २०२३. 
शासन शाध्दीपत्रक : - 
उपरोक्त झासन निर्णयाच्या शीर्षकात "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनेअंतर्गत सन 

२०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य हिऱ्याकरिता प्राप्त झालेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्सा वितरित करणेबाबत" या ऐवजी " राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ 
या वित्तीय वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा वितरित करणेबाबत " 
असे वाचावे. 

२. तसेच सदर झासन निर्णय येथील पहिल्या ओळीतील सन २०२२-२३ ऐवजी सन २०२३-२४ असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक AERIS AAT ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१७५२३४४८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by POPAT D. 


POPATD. ५५५ 
° DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


D ES H M U KH Department, ou, 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 


Date: 2023.07.07 18:06:02 +05'30' 
(पो.द.देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्रास्व २०२३/प्र.क्र.५३/०२/आस्था-१५ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन मुंबई. 
५. मा.विधान सभा/ मा.विधान परिषद सदस्य (सवी 
६. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 
मा.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक 
. मा.अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 
१०. मा.प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक 
१२. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१३. मा.प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक 
१४. विभागीय आयुक्त, पुणे 
१५. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 
१६. महासंचालक, Garda चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१८. उप सचिव (सर्व) ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
१९. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०. नियोजन विभाग (का.क्र.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. कार्यासन (वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२२. निवडनस्ती-आस्था-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


